केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान 
बार्शी शहराच्या मलनिःस्सारण प्रकल्पास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२३/प्र.क्र.१२७/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ एप्रिल, २०२३ 


१. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. अमृत-२०१५/प्र.क्र.१९७/नवि-३३, दिनांक १३ 
ऑक्टोबर, २०१५. 
२. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक sh: अमृत-२०१६/प्र. क्र.१६३/नवि- ३३, 
दिनांक १६ मे, २०१६ व १२ जुले, २०१६. 
३. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: अमृत-२०१७/प्र.क्र.४२९/नवि- ३३, 
दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१७. 
प्रस्तावना :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानाची संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यामध्ये 
सन २०१५-१६ वर्षापासून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा, 
मलनिःस्सारण, पर्जन्य जलवाहिनी, नागरी परिवहन व हरित क्षेत्र विकास इ. पायाभूत सुविधांची 
निर्मिती अभियान इशाहरांमध्ये करण्यात येत आहे. त्यानुसार या अभियानांतर्गत संदर्भाधीन क्र. ३ 
अन्वये बार्शी शहराच्या मळलनिःस्सारण प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
२. सदर अभियानांतर्गत बार्शी शहराच्या मलनिःस्सारण प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासाठी 
तांत्रिक दृष्ट्या आवश्‍यक उपांगास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
१. केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यास मा. मुख्य सचिव 
यांच्या अध्यक्षतेखालील दिनांक ०८ डिसेंबर, २०२२ रोजीच्या राज्यस्तरीय उच्चाधिकार सुकाणू 
समितीच्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार, बार्शी शहराच्या मलनिःस्सारण 
प्रकल्पाच्या संदर्भाधीन क्र. ३ मधील शासन निर्णयातील अटी व तरतुदीच्या अधीन राहून परिच्छेद 
क्र.२ मधील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या प्रकल्पासाठी आवश्‍यक वाढीव उपागांस या शासन 
निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मंजुरी देण्यात येत आहे. 
२. बार्शी शहराच्या मलनिःस्सारण प्रकल्पातील उपांगे व त्यांची किंमतीचे विवरण पुढीलप्रमाणे 
आहे :- 


Sr. No. Name of Item Amount 
1 10 km Sewerage Pipeline for Zone 1 & 2 3,75,00,000 
2 Construction of 200 No. Property chamber/Inspection Chamber 50,00,000 
3 HSC connections of 3000 Consumers 75,00,000 
4 Road Restoration Work (15 km) 3,00,00,000 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२३/प्र.क्र.१२७/नवि-३३ 


Sr. No. Name of Item Amount 
5 SPS Pumping Mchinery 75,00,000 
| 6 | Change in Dia of pipeline (Seweage) from 150 mm to 200 mm 3,50,00,000 
Total | 12,25,00,000 
Say Rs. 12.25 Cr. 
३. बार्शी शहर मलनिःस्सारणप्रकल्पाचा वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे आहे. 

(रु.कोटीमध्ये) 
नागरी स्थानिक | प्रकल्प केद्र राज्य शासनामार्फत | नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेचे | किंमत | शासनामार्फत | अनुज्ञेय अनुदान स्वराज्य संस्थेचा 

नाव अनुज्ञेय अनुदान | (प्रकल्प किंमतीच्या हिस्सा 
(प्रकल्प २५%) (प्रकल्प किंमतीच्या 
किंमतीच्या २५%) 
4o% ) 
PF 864 TR 3 8 4 
बाशी नगरपरिषद | १२.२५ ६.१२५ ३.०६२ ३.०६३ 


४. सदर प्रकल्पाच्या अनुषंगाने सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्याचीव वस्तू व सेवा कराच्या 
बाबींची परिगणना प्रमाणित करूनच देयक अदा करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्याधिकारी, 


बार्शी नगरपरिषद यांची राहील. 


५. बार्शी शहराच्या मलनिःस्सारण प्रकल्पास संदर्भाधीन क्र. 3 मधील झासन निर्णयान्वये 
देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यतेच्या व त्यानुषंगाने सदर अमृत अभियानाच्या व या 


प्रकल्पाच्या अनुषंगाने वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या सर्व अटी व इातींची पूर्तता 
करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्याधिकारी, बार्शी नगरपरिषद यांचीराहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला AYA त्याचा संकेताक २०२३०४०६१३४७०९८०२५ असा आहे. हा Say 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


Digitally signed by SHRIKANT C 


SHRIKANT a 


C ANDGE 


(श्रीकांत आंडगे) 


o=Mantralaya, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
email=shrikant.andge@nic.in, c=US 
Date: 2023.04.11 20:22:22 +05'30' 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
५. अप्पर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक. 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२३/प्र.क्र.१२७/नवि-३३ 


६. प्रधान सचिव,पाणीपुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

७. प्रधान सचिव,नगरविकास विभाग(२) यांचे स्वीय सहायक. 

८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,मुंबई. 

९. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय ,मुंबई. 

१०. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
११. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग. 

१२. जिल्हाधिकारी, सोलापूर. 

१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, सोलापूर. 

१४. मुख्याधिकारी, बार्शी नगरपरिषद, बार्शी. 

१४. निवड नस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठडपैकी३ 


